अवर सचिव पदावरून उपसचिव पदावर 
तदर्थ पदोन्नतीने दिलेल्या पदस्थापनेत बदल 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन Sa क्रमांक :- उसप-१३२१/प्र.क्र.६०/का.१४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :-३० ऑगस्ट, २०२१ 


संदर्भ- शासन आदेश समक्रमांक दि.२३.७७.२०२१ 
आदेशा :- 
संदर्भाधीन शासन आदेशान्वये मंत्रालयीन विभागातील खालील तक्त्यात नमूद केलेले अवर सचिव यांना उप 
सचिव पदावर तात्पुरती पदोन्नती देण्यात येऊन त्यांची पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना स्तंभ ५ मध्ये नमूद केलेल्या विभागात 
करण्यात आली होती. आता सदर आदेशामध्ये अंशत: बदल करून त्यांची सुधारीत पदस्थापना स्तंभ ६ मध्ये नमूद 


केल्यानुसार करण्यात येत आहे. 


अ. अवर सचिवांचे नाव जाती सध्याचा उप सचिव पदावर उपसचिव 
क्र प्रवर्ग विभाग पदोन्नतीनंतर । पदावर सुधारीत 
पदस्थापनेचा पदस्थापनेचा 
विभाग विभाग 
EG २ ३ 1 ४__| षु गी 
१ | श्री.नितिन वंसतराव गायकवाड | अ.जा. | उद्योग, ऊर्जा व ग्रामविकास प्रपत्र बढती- 
कामगार विभाग  । विभाग मुख्य प्रशासकीय 
प्रतिनियुक्‍ती- राज्य अधिकारी, राज्य 
पोलीस तक्रार पोलीस तक्रार 
प्राधिकरण, मुंबई प्राधिकरण, मुंबई 
२.  श्री.नितिन वसंतराव गायकवाड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, 


बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील नियम vo, परिशिष्ट-२ अट क्र.१८ 
नुसार तात्पुरत्या स्वरुपात प्रपत्र बढती (पदोन्नती) देण्यात येत आहे. सदर तरतुदीनुसार प्रपत्र बढतीचा कालावधी हा 
आदेक्ञाच्या दिनांकापासून ६ महिन्यांचा राहील. त्यानंतर सदर अधिकाऱ्यांनी मंत्रालयीन विभागात हजर होणे आवश्‍यक 


राहील. 

३. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रसिध्द करण्यात 
आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०९०११९०५२२०३०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SUCHITA MOHAN “ 
MAHADIK //३ डा 
(सु.मो.महाडिक) 


सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे अ.मु.स. 


शासन आदेशा क्रमांकः उसप-१३२१/प्र.क्र.६०/का.१४ 


3. अ.मु.स. (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

४. अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव- ग्रामविकास विभाग/गृह विभाग/ उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई-३२. 

५. सदस्य सचिव, राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरण, मुंबई. 

६. सह/उप सचिव (आस्थापना), ग्रामविकास विभाग/पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग/गृह विभाग, मंत्रालय, 

मुंबई-३२. 
७. श्री.नेतिन वंसतराव गायकवाड, उप सचिव, 
८. निवड नस्ती का.१४, सग्रंहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


